वर्ष ८ , अंक ६३ ] 


SHAILEE 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

शुक्रवार , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्र ४ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १२१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 

नोटीस 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १२.०० 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . ) 

क्रमांक टीसीपी ( पी -१ ) /बीबीआरएस/डीपी/१.१०४/ Vol - II / ६५७ / २०२२ . – ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
अधिनियम , १ ९ ७४ अनुसार कलम ३ अन्वये स्थापन झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) बॅकबे रिक्लेमेशन स्कीम मधील ब्लॉक ३ ते ६ या अधिसूचित क्षेत्रासाठी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
बीबीआरएस ” असा करण्यात आला आहे ) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना 
क्र . बीबीआर /१०८२/सी-आर/४०/१६८७/न.वि . , दिनांक १५ जून , १ ९ ८३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ४० ( १ ) ( सी ) अन्वये नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाचा कलम ४० ( ३ ) ( डी ) अनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक बीबीआर /१०९८/६०/सीआर-६/९२/न.वि - ११ , दिनांक ३ जून , २००० व 
दिनांक १७ मार्च , २००१ रोजी अन्वये वरील क्षेत्राचा विकास आराखडा मान्य करण्यात आला होता ; 


आणि ज्याअर्थी , बॅकबे रिक्लेमेशन स्कीमच्या मंजूर आराखड्यामधील ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास आराखडा " असे 
करण्यात आला आहे ) भूखंड क्र . ११ ९ ' अ ' व १०५ हे अनुक्रमे शाळा व पार्किंग या प्रयोजनासाठी दाखविले आहेत . तसेच उक्त 
विकास आराखड्यामध्ये सुमारे ३०,००० चौ . मी . क्षेत्राचा भूखंड ( भूखंड क्रमांक १०५ मागील ) हा गार्डन व प्ले ग्राउंड प्रयोजनासाठी 
दाखविलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून सदर परिसरातील पार्किंगची समस्या , वाहतुकीची समस्या इत्यादी लक्षात घेता 
प्राधिकरणाने दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१ ९ रोजी झालेल्या आपल्या १४७ व्या बैठकीत उक्त विकास आराखड्यामध्ये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालीलप्रमाणे आरक्षणात फेरबदल करण्यासाठी मान्यता दिली होती : 

( i ) भूखंड क्र . ११ ९ ' अ ' ह्या भूखंडाचे शाळा हे आरक्षण बदलून " पार्किंग " असे करणे . 

( १ ) 

भाग दोन - १२१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्र ४ , शके १ ९ ४४ 


( ii ) भूखंड क्र . १०५ ह्या भूखंडाचे पार्किंग हे आरक्षण बदलून " शाळा " असे करणे व 

( iii ) प्रस्तावित शाळेसाठी लागणाऱ्या प्ले ग्राऊंडसाठी अंदाजे २,५०० चौ . मी . क्षेत्रफळाचा भूखंड क्र . १०५ च्या जवळच्या बे 
व्ह्यू मरीना गार्डन ह्या भूखंडामधून विभाजित करून शाळेसाठी लागणाऱ्या प्ले ग्राऊंडसाठी आरक्षित करणे . 


आणि ज्याअर्थी , प्राधिकरण याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अनुसार बॅकबे रिक्लेमेशन स्कीम मंजूर नियोजन 
प्रस्तावांमध्ये वरीलप्रमाणे आरक्षणात फेरबदल करण्याचा उद्देश जाहीर करणारी नोटीस क्र . टीसीपी / ( पी -१ ) / बीबीआरएस / संकीर्ण / 
६.३३६ / ७०७ / २०१ ९ , दिनांक ३ जुलै २०१ ९ अन्वये दिली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदर सूचनेबद्दल प्राधिकरणास प्रस्तावित फेरबदलाबाबत ५ सूचना / आक्षेप प्राप्त झाले आहेत तसेच सदर 
सूचना / आक्षेप यांच्या सुनावणीसाठी नियोजन समितीची नेमणूक झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कोविड -१ ९ च्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर , प्राधिकरणाकडून नोटीस क्र . टीसीपी / ( पी -१ ) / बीबीआरएस / संकीर्ण / 
६.३३६ / ७०७ / २०१ ९ , दिनांक ३ जुलै २०१ ९ अन्वये जाहीर केलेल्या नोटीशीच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ची पुढील 
कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , प्राधिकरणाने दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी झालेल्या प्राधिकरणाच्या १५२ व्या बैठकीत उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ ( १ ) अनुसार खालीलप्रमाणे आणि सोबत जोडलेल्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षणात बदल करण्यासाठी मान्यता दिली 
आहे : 


( i ) भूखंड क्र . ११ ९ ' अ ' ह्या भूखंडाचे शाळा हे आरक्षण बदलून “ पार्किंग ” असे करणे . 

( ii ) भूखंड क्र . १०५ ह्या भूखंडाचे पार्किंग हे आरक्षण बदलून " शाळा " असे करणे . 

( iii ) प्रस्तावित शाळेसाठी लागणाऱ्या प्ले ग्राऊंडसाठी अंदाजे २,५०० चौ . मी . क्षेत्रफळाचा , भूखंड क्र . १०५ च्या जवळच्या बे 
व्ह्यू मरीना गार्डन भूखंडामधून विभाजित करून शाळेसाठी लागणाऱ्या प्ले ग्राऊंडसाठी आरक्षित करणे . 


( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त बदल " असा करण्यात आला आहे . ) 

आणि ज्याअर्थी , आता , उक्त विकास आराखड्यातील उक्त बदलाबाबत कोणत्याही हरकती व / किंवा सूचना असल्यास त्या 
मागविण्यासाठी ही नोटीस देण्यात येत आहे . ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत अशा सूचना आणि / किंवा 
हरकती लेखीस्वरुपात प्रमुख , नगर व क्षेत्रनियोजन विभाग , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , नवीन प्रशासकीय इमारत , ३ रा मजला , 
प्लॉट क्र . आर- ५ , आर- ६ व आर -१२ , ' ई ' - ब्लॉक , वांद्रे - कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ यांना लेखी कळविण्यात याव्यात . 


उक्त बदल दर्शविणारा नकाशा , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रमुख , नगर व क्षेत्र नियोजन विभाग , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण , नवीन प्रशासकीय इमारत , ३ रा मजला , वांद्रे - कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई - ५१ , जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर जिल्हा , जुने 
जकात घर , शहीद भगतसिंग मार्ग , मुंबई - १ , मुख्य अभियंता ( विकास आराखडा ) बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय , महापालिका 
मार्ग , मुंबई -१ यांच्या कार्यालयामध्ये सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात पाहणीसाठी उपलब्ध आहे . उक्त बदल दर्शविणारा नकाशा 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे संकेतस्थळ https://www.mmrda.maharashtra.gov.in वर देखील पाहणीसाठी 
उपलब्ध आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ . 


एस . व्ही . आर . श्रीनिवास ( भा.प्र.से. ) , 
महानगर आयुक्त . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्र ४ , शके १ ९ ४४ 

MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 
NOTICE 


३ 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TCP ( P - 1 ) /BBRS/DP/1.104/Vol-II/657/2022 . Whereas , the Government of Maharashtra 
has appointed the Mumbai Metropolitan Region Development Authority ( hereinafter referred to as 
" the Authority " ) established under the section 3 of the Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority Act , 1974 , to be the Special Planning Authority for the area comprising Block III to VI of the 
Back Bay Reclamation Scheme ( hereinafter referred to as " BBRS " ) by the GOM , Urban Development 
Department Notification No. BBR / 1082 / CR - 140 / 1687 / UD , dated 15th June , 1983 promulgated in 
exercise of its powers conferred by section 40 ( 1 ) ( c ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 


And whereas , in exercise of its powers under Section 40 ( 3 ) ( d ) of the said Act , the Government 
of Maharashtra approved , by its Urban Development Department's Notification No. BBR / 1092 / 60 / 
CR - 6 / 92 / UD - 11 , dated 3rd June , 2000 and dated 17th March 2001 has approved the Development 
Plan of BBRS submitted by the Authority ; 


And whereas , the Plot No. 119 ' A ' and 105 are reserved for " School ” and “ Parking ” respectively 
in the sanctioned Development Plan of Back bay Reclamation Scheme ( herein referred to as the 
" said Development Plan " ) . Also the plot approx . 30,000 sq . m . ( behind the plot No. 105 ) is reserved 
as " Garden & Play Ground " in the said Development Plan ; 


And whereas , due to parking problems and heavy traffic in the said area , from planning point 
of view , the Authority in its 147th meeting held on 27th February , 2019 has resolved to modify the 
reservations as stated below in the said Development Plan under section 37 ( 1 ) of the said Act : 

( i ) To change the reservation of plot No. 119 ' A ' from ' School ’ to ‘ Parking ' ; 

( ii ) To change the reservation of plot No. 105 from ' Parking ' to ' School ' ; 

( iii ) To carve out the required playground for plot of approx . 2,500 sq . m . for the proposed School 
on plot No. 105 from the adjoining Bay View Marina Garden . 

And whereas , the Authority under section 37 of the said Act issued notice No. TCP ( P - 1 ) / BBRS / 
Misc./6.336/707/2019 , dated 3rd July 2019 for its intention to make above modification in the said 
Development Plan ; 

And whereas , in response to the said notice the Authority has received 5 Suggestions / Objections 
and has appointed the Planning Committee for the purpose of hearing of the suggestions and 
objections ; 


And whereas , in view of the pandemic of Covid - 19 , the Authority was unable to complete the 
procedure as prescribed in section 37 of the said Act subsequent to the issuance of notice No. TCP 
( P - 1 ) / BBRS / Misc . / 6.336 / 707 / 2019 , dated 03rd July 2019 ; 


And whereas , the Authority in the 152nd meeting held on 28th February , 2022 has resolved 
to modify under section 37 ( 1 ) of said Act , the reservation as stated below and as indicated in the 
enclosed plan for the proposed change of reservation purpose : 

( i ) To change the reservation of plot No. 119 ' A ' from ' School ' to ‘ Parking ' ; 

( ii ) To change the reservation of plot No. 105 from ‘ Parking ' to ‘ School ' ; 

( iii ) To carve out the required playground for plot of approx . 2,500 sq . m . for the proposed School 
on plot No. 105 from the adjoining Bay View Marina Garden . 

( the above modification is hereinafter referred to as the " said Modification " ) 


Now , therefore , this notice is hereby published to invite suggestions and / or objections , if any , 
to the said modification . These Suggestions and / or objections should be communicated in writing , 

भाग दोन - १२१-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्र ४ , शके १ ९ ४४ 

within one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette , 
to the Chief , Town and Country Planning Division , Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority ( MMRDA ) , New MMRDA Office Building , 3rd floor , plot Nos . R - 5 , R - 6 and R - 12 , ' E ' block , 
Bandra - Kurla Complex , Bandra ( East ) , Mumbai 400 051 . 


४ 


The copy of said modification is kept open for public inspection in the office of the Chief , Town 
and Country Planning Division Mumbai Metropolitan Region Development Authority ( MMRDA ) , 
New MMRDA Office Building , 3rd floor , ' E ' block , Bandra - Kurla Complex , Bandra ( East ) , Mumbai - 51 , 
Office of the District Collector Mumbai City , Old Custom House , Shahid Bhagat Singh Marg , 
Mumbai - 1 and Chief Engineer ( Development Plan ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai Head 
Office , Mahapalika Marg , Fort , Mumbai - 1 on all working days during office hours . The copy of said 
modifications is also available on MMRDA's website at https://www.mmrda.maharashtra.gov.in 


Mumbai , 

Date : 26th August 2022 . 


S.V.R. SRINIVAS ( I.A.S. ) , 
Metropolitan Commissioner . 


POLIND 


SIDD 


PLE 


G 


KLOW 


HEA 


O 


L 


HU 


19 


HT 


GUFPE CARTH 


0 


wwwwww 


" ABCD " - मूखंड ११ ९ अ - शाय हे आरक्षण वगळून 


" UKL " खंड १०५ वरील प्रस्तावित 


H 


२५०० चौ.मी. क्षेत्र में मना 


गार्डन मधन विभाजित करून आरक्षित 


" BFGH ' पूड क्रमांक १०५ पार्किंग हे आरक्षण वगळून 


AVMI 

MUMEN METROPOUTUNREGION DEVELOPMENT AUTHORITY IPLOT NO . 0-140-15 BANDRA KURLA COMPLEX . 


LEGEND 


REFERENCE 


******* 


LOCATION OF PLOT UR 


DATE : 


एमएमआरडीए MMRDA 


RESIDENTIALIGOVT . HOUSING 


COMMERCIAL 


AMENITIES / UMLITIES 


GARDEN / PLAY GROUND 


PARKING 


HELIPAD 


POLICE STATION 


ROADS 


PROMENADE 

BOUNDARY OF RECLAMATION 


BOUNDARY OF B.B.R.S 


TO BE READ ALONG WITH NOTIC NO : 

| TOP ( P1VEBRS / DP / 10 / VOL 2022 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्र ४ , शके १ ९ ४४ 


द्र 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


KEY MAP 


PARALELASSCO 


HURCH 


MI 


200 


MAKTABOADE 


m 


TH 

FOLLO 
$ 


CALAB 


AKTA TOMEN 


PAPPEN 


WE ! 


G 


SEA LORD " A " . 

HI 


CIPFE CARTEZE MATE 


19 


0 


SURDAS PALM LARING 

10 


HR 


" ABCD " - Plot No. 119A - School Reservation Proposed to be deleted & Reserved for Parking 


" UKL " - Proposed Play Ground of 2500 Sq . M. area to be carved out for Proposed School on Plot No. 105 from Bay View Marina Garden 


1354 


HELLOW 


" EFGH " - Plot No. 105 - Parking Reservation Proposed to be deleted & Reserved for Parking 


M 

HURRA BEGOPOLITAN KROON DEVELOPE BUT AUTHORITY PLOTHO.G - MUGIE BANDIA HURIA COMPLEX . HANDRA , MUMBAI ANGK 


LEGEND 


REFERENCE 


**** 


LOCATION OF PLOTUR 


एम एम आर डीए MMRDA 


RESIDENTIALIGOVT . HOUSING 


COMMERCIAL 


AMENITIES UTILITIES 


GARDEN / PLAY GROUND 


PARKING 


HELIPAD 


POLICE STATION 


ROADS 


PROMENADE 


BOUNDARY OF RECLAMATION 


BOUNDARY OF B.B.R.S 


TO BE READ ALONG WITH NOTIC NO : 

TCP / P1V / EBRS.DPH.104 / VOL || 1997/2022 

DATE : MOH 


AS PER SANCTIONED DEVELOPMENT PLAN ( DP ) OF BERS VIDE UDD'S NOTIFICATION NO BBAM11296 / CR - 4802 / UD - 11 DATED 3rd JUNE 2000 AND 17th MARCH 2001 


SCALE 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्र ४ , शके १ ९ ४४ 


